जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार 
व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
अमरावती या कार्यालयाचे सन 
२०२२-२३ या वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 
२२३०१०७२-१७ (संगणक खर्ची 
संगणकाचे एक वर्षावरील 
प्रलंबित aor मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र.११४/प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 


संदर्भ - १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/०४/२०१५ 
२. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवीमुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक कौविरोवठआ-कक्ष-६/लेखा/२०२२-२२ /२४५४-५५ , दिनांक २८/०३/२०२२ 
ज्ञापन :- 


आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा कौडठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
अमरावती या कार्यालयाचे सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२३०१०७२-१७ (संगणक खर्ची 
संगणक देखभालीचे देयके कोषागार कार्यालयास सादर केले असता आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. 
तसेच खालील प्रलंबित देयके एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे असल्याने त्यास कोषागार 
कार्यालयाकडुन आक्षेप नोंदविण्याची हाक्यता आहे असे संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रात नमुद करुन देयके 
शासन मान्यतेकरीता सादर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार खालील देयके एक वर्षापेक्षा जास्त 
कालावधीची असल्याने या ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  प्रलबित देयकाचा कालावधी MARIAH अनुदान 
fe दि.०१.१२.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ रु.१०,४२२/- 
२ दि.०१.३.२०२१ ते दि.३१.०५.२०२१ रु.१०,४२२/- 
३ दि.०१.०६.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ रु.१०,४२२/- 
४ दि.०१.०९.२०२१ ते दि.३१.०११.२०२१ रु.११,९८(७/- 
षु दि.०१.१२.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ रु.११,९८७/- 
एकुण रक्‍कम र.५५,२४०/- 
2: सदर संगणक खरेदीसाठी येणारा खर्च “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये २२३०१०७२- 


१७ (संगणक खर्ची या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातुन 
सदरचा खर्च भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.११४/प्रशा-२ 


३. सदर शासन ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये विहीत केलेल्या 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका , १९७८ , भाग पहिला उप विभाग दोन , नियम क्रमांक ३९(ब) टीप ४ 
मधील अटी व शातीच्या अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३११२५२४६६३०३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
p R A B H A KA R A 1. ता ग 
SANKHE 


83FCAS6E433781EE9E76C, 
17034663C6FOD48D3ADE65B7222B4D 
cn=PRABHAKAR A SANKHE 
)5'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

४. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, अमरावती (आयुक्‍त, कौशल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय यांच्यामार्फत) 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती (आयुक्‍त, HRC, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता आयुक्तालय यांच्यामार्फत) 

६. कक्ष अधिकारी (प्रशा.३) HRCA, VIN उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

७. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


